RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११ , अंक - १३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे २४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 


Dated 11th March 2022 


Notification 


No. SPP - 2821 / 3212 / CR - 280 / D - XIV.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of 
the Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. || of 1974 ) , the Government of 
Maharashtra , hereby appoints Advocate Jaydeep Shrirang Vaishampayan as " Special Public Prosecutor 
for conducting the Sessions Case No. 252/2021 , pending before Honble Sessions Court , Nashik which 
is arising out of C.R. No. 503/2019 registered at Ambad Police Station , district Nashik . 

His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

Lump sum fees of Rs . 2,00,000 ( Rupees Two Lakh only ) as per quoted be Advocate Jaydeep 
Vaishampayan has been already deposited by the Applicant Shri . Rajendra Gosavi with the Govrnment 
vide R.B.I. Challan No. 025815 , dated 8th March 2022. The amount will be paid to Advocate Jaydeep 
Vaishampayan after completion of the case . 

The Government reserves the right to revoke / modify / annul the order without assigning any 


reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 


Section Officer , 
Law and Judiciary Department . 


भाग १ ( नावि ) ४२७ 


( 
१ 
) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


- 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम ११ खालील प्राथमिक अधिसूचना . 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 

ते 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


अधिसूचना 


जिल्हा अहमदनगर 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


क्रमांक भूसं / एलएक्यू -४५७ / धुमाळवाडी , ता . अकोले / एसआर -६ / 
२०२१ व निमगाव बु . , ता . संगमनेर / एसआर -७ / २०२१ / सन 

. 
२०२२.- ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / 
२०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल 


, 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ - अ ) 
नुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , 
२०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी यांनी उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी 
उपविभागीय अधिकारी , संगमनेर भाग , संगमनेर यांस पदनिर्देशित 
केलेले आहे . 


. 


. 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
परिशिष्ट - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे B 


अनुसूची - एक 


- 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका अकोले , मौजे धुमाळवाडी 


आवश्यक जमिनींचे 


भूमापन 

किंवा 
गट नंबर 


अदमासे क्षेत्र 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


, 


१ 


२ 


हे . आर 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 


१३/८ पैकी 


O 


१४ 


: 


१३ / ९ पैकी 


O 


१४ 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


एकूण .. 


० २८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


- 


३ 


अनुसूची - एक 


चालू 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


जिल्हा , 

अहमदनगर , तालुका संगमनेर , मौजे निमगाव बु ।। 


प्रकल्पाचे नाव : उर्ध्व प्रवरा प्रकल्प ( निळवंडे -२ ) उजवा कालवा , 
तालुका अकोले व तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर . 


भूमापन किंवा 


आवश्यक जमिनींचे 


गट नंबर 


अदमासे क्षेत्र 


१ 


२ 


हे . आर 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : उर्ध्व प्रवरा उजवा कालवा या प्रकल्पासाठी 
मातीकाम आणि बांधकामासाठी मौजे धुमाळवाडी , तालुका अकोले व 
मौजे निमगाव बु . , तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर येथील 
भूसंपादन . 

समाजाला मिळणारे लाभ : उर्ध्व प्रवरा प्रकल्प ( निळवंडे -२ ) 
उजवा कालवा अंतर्गत येणाऱ्या गावातील जमिनींना व पिण्यासाठी 
पाणीपुरवठा ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात ) . 


३ / ९ पैकी 


० ०६ 


५/३ पैकी 


० ६८ 


, 


५/५ पैकी 


० ३७ 


: 


अनुसूची - तीन 


५८/१ पैकी 


० 


०७ 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 


५८/३ पैकी 


० ४२ 


लागू नाही . 


६१/१७ पैकी 


० ३२ 


: 


९ २ / १ पैकी 


o 


०१ 


अनुसूची - चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : प्रस्तुत प्रकरणी महाराष्ट्र 
शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण २०२२ / प्र.क्र .३ / अ -३ , दिनांक ८ मार्च 
२०२२ नुसार भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ प्रकरण दोनच्या व प्रकरण 
तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देणेत आलेली आहे . 


. 


९ २ / २ पैकी 


० १६ 


९ २ / ३ पैकी 


० ०२ 


९ २ / १२ पैकी 


० ४ ९ 


: 


अनुसूची - पाच 


९ २ / १२ पैकी 


० ० ९ 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


९ २ / १३ पैकी 


० २० 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 

पदनाम : लागू नाही . 


९ २ / १४ पैकी 


० ३० 


: 


( ( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही . 


९ २ / १६ पैकी 


० ०४ 


: 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील नाही . 


: लागू 


९ २ / २१ पैकी 


० ०७ 


: 


९ २ / २४ पैकी 


टीप .-- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी , संगमनेर 

भाग , संगमनेर यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


० ०५ 


९ २ / २४ पैकी 


० ० ९ 


.. 


डॉ . शशिकांत मंगरूळे , 

उपविभागीय अधिकारी , 
संगमनेर भाग , संगमनेर , 

जिल्हा अहमदनगर . 


९ २ / २५ पैकी 


० १४ 


: 


, 


९ २ / २८ पैकी 


० २५ 


संगमनेर , १७ मार्च २०२२ . . 


एकूण . 


३८३ 


.. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


- 


उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( सामान्य ) यांजकडून 


. 


, 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( सामान्य ) , धुळे 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 

आणि त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड 
( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , 
भूसंपादन ( सामान्य ) , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन. 
वाडी - शेवाडी मध्यम प्रकल्प , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे प्रकल्पाच्या 
उजव्या कालव्यावरील फेर संयुक्त मोजणीनुसारचा क्षेत्राचा भूसंपादन 
प्रस्ताव , मौजे लामकानी , तालुका - जिल्हा धुळे . 

परिशिष्ट - १ 
प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमीन संपादनाचा तक्ता 

जमिनींचा तपशील 
जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे लामकानी 
गट नंबर 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 


अधिसूचना 
जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि -१४२ / एसआर -४ / २०२२.- ज्याअर्थी , भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
१०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
परिशिष्ट - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट - तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट 
चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


, 


लागवडी 


पोट 


एकूण 
क्षेत्र 


लायक 


खराबा 
क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


४ 


२ 
हे . आर 


३ 
हे . आर 


हे . आर 


२ ९ ४ 


०.१५८५ 


0.00 


०.१५८५ 


९ ६ / १ - ब 


०.०२ 


0,00 


०.०२ 


, 


एकूण 


०.१७८५ 


0.00 


०.१७८५ 


परिशिष्ट - २ 
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 
प्रकल्पाचे नाव : वाडी - शेवाडी मध्यम प्रकल्प , तालुका शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे . 

प्रकल्पाचे प्रयोजन : उजवा कालव्यावरील फेर संयुक्त 
मोजणीनुसारचा क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव , मौजे लामकानी , तालुका 
जिल्हा धुळे . 


येईल ; 


- 


1 


, 


> 


" 


, 


, 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 
परिशिष्ट - ३ 

कायदा , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश 
विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 

करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत 

त्याअर्थी , मी , दीपक शिवानंद पाण्डेय , पोलीस आयुक्त , नाशिक 
तपशील “ निरंक " आहे . 

शहर महाराष्ट्र पोलीस कायदा , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 

अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून , 
परिशिष्ट -४ 

नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १७ मार्च २०२२ 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

रोजीचे १६.०० वाजेपासून ते दिनांक ३१ 

मार्च २०२२ रोजीचे 

२४.०० 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 

वाजेपर्यंत १५ दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई आदेशान्वये मनाई आदेश करीत आहे . 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , ( अ ) कोणतेही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे ; 
२०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 

( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व 
यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह 

तयार करणे : 
ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर प्रस्ताव कलम ( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले , तलवारी , दंडे , काठ्या , बंदुका व 
१० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा 

शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही 
प्रकल्प " या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम 

वस्तू बरोबर नेणे ; 
निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्याचे 
परिशिष्ट - ५ 

चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 

( इ ) मोठ्याने अर्वाच्च घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे ; 
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 

( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 

देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा 
महेश जमदाडे , 

आविर्भाव करणे , कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा 
उपजिल्हाधिकारी , 

जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे ; 
धुळे , १५ मार्च २०२२ . भूसंपादन ( सामान्य ) , धुळे . ( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवथा धोक्यात येईल 

अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस कायदा , सन १ ९ ५१ चे कलम 

३७ ( १ ) ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे ; 
पोलीस आयुक्त यांजकडून 

सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमून महाआरती करणे , वाहनांवर 
मनाई आदेश 

झेंडे लावून शहरात फिरणे , पेढे वाटणे , फटाके वाजविणे , घंटानाद 
क्रमांक कक्ष -१० / विशा / मनाई आदेश / ११५५ / सन २०२२.- ज्याअर्थी , करणे , धार्मिक तेढ निर्माण करणारी शेरेबाजी करणे . 
नाशिक शहरात विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना व कामगार 

महाराष्ट्र पोलीस कायदा , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम 
संघटना , मोर्चे , निदर्शने , धरणे , बंद पुकारणे व उपोषण , आंदोलने , ( ३ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
धार्मिक सण व इतर कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . राज्यातील कायदा 

आयुक्त , नाशिक शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 
व सुव्यवस्था विषयक घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही 

मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
जातीय घटना घडल्यास अशा घटनेच्या प्रतिक्रिया पोलीस आयुक्तालय 

वरील पूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
कार्यक्षेत्रात उमटण्याची शक्यता असते . 

आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
( १ ) दिनांक १७ मार्च २०२२ रोजी होळी 

आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाही . 
( २ ) दिनांक १८ मार्च २०२२ रोजी धुलीवंदन व शब - ए - बारात जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य , धार्मिक विधी , प्रेत यात्रा , सिनेमागृह 
( बड़ी रात ) . 

इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही .. 
( ३ ) दिनांक २१ मार्च २०२२ रोजी शिवजयंती ( तिथीप्रमाणे ) ) सदर आदेशाचे जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 
( ४ ) दिनांक २२ मार्च २०२२ रोजी रंगपंचमी 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस 
वरील सर्व कार्यक्रम व आंदोलनाचे पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था कायदा , सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
राखणेच्या दृष्टीने नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये दिनांक १७ सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 
मार्च २०२२ रोजीचे १६.०० वाजेपासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ 

दिपक शिवानंद पाण्डेय , 
रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस कायदा , 

पोलीस आयुक्त , नाशिक . 
सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चा अंमल जारी करण्यात येत आहे . 

नाशिक शहर , १७ मार्च २०२२ . 
आणि ज्याअर्थी , माझी खात्री झाली आहे की , नाशिक शहर पोलीस 
आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 


" 


, 


, 


, 


, 


प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) तथा सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक प्रासस / नियमन / अगस्ती / पोनिदु / मंजुरी / १३२८ / सन २०२१.- ज्याअर्थी , अगस्ती सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , अगस्तीनगर , तालुका अकोले , जिल्हा अहमदनगर या कारखान्याच्या दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील संमत ठराव क्रमांक ८ नुसार तसेच सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , शासन निर्णय क्रमांक ससाका -२०२० / प्र . क्र . ८५ / ३ - स , दिनांक १८ मे २०२१ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार मी , मिलिंद भालेराव , प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) तथा सहनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १३ ( २ ) तसेच त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १२ अन्वये प्राप्त अधिकारांनुसार खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


कारखान्याचे नाव- अगस्ती सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , अगस्तीनगर , तालुका अकोले , जिल्हा अहमदनगर 


नोंदणी क्रमांक व दिनांक- ANR / AKL / PRG ( A ) / २५ ( S ) / १ ९ ८ ९ , दिनांक ४ डिसेंबर १ ९ ८ ९ . 


परिशिष्ट क्रमांक ४ 


उपविधी क्रमांक 


उपविधी योजना 


६ 


: 


भागभांडवल : संस्थेचे अधिकृत भाग भांडवल रुपये १,५३,००,००,००० ( अक्षरी रुपये एक अब्ज त्रेपन्न कोटी ) असून ते प्रत्येक भागाची रुपये १५,००० दर्शनी किंमतीचे १,०२,००० भागात विभागलेले असेल . भागाची दर्शनी किंमत प्रत्येकी रुपये १५,००० असेल . सभासदत्वाच्या अर्जासोबत रुपये १५,००० आणि प्रवेश फी रुपये १०० प्रत्येकी भागापोटी जमा केल्यानंतर सभासदांना भाग दाखला देण्यात यावा . जुन्या सभासदांचे भाग भांडवलापोटी जमा असलेली रक्कम लक्षात घेऊन शिल्लक रक्कम जास्तीत जास्त ३ वर्षांच्या आत भरली पाहिजे अथवा त्यांच्या ऊस बिलातून कपात करणेबाबत त्यांनी कारखान्यास कळविणे आवश्यक राहील . सभासदत्वाच्या अर्जावरील निर्णय कारखान्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील तरतुदीनुसार संबंधित व्यक्तीस विहित मुदतीत कळविणे बंधनकारक आहे . कारखान्याने विक्रीस काढलेले भाग भांडवल खालीलप्रमाणे असेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६,२०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


७ 


: 


( अ ) प्रत्येकी रुपये १५,००० दर्शनी किंमतीचे ५०,००० उत्पादक सभासदांमध्ये विभागलेले रुपये ७,५००.०० लाख . 


( ब ) प्रत्येकी रुपये १५,००० दर्शनी किंमतीचे २,००० संस्था भागामध्ये विभागलेले रुपये ३००.०० लाख . ( क ) प्रत्येकी रुपये १५,००० दर्शनी किंमतीचे ५०,००० परतफेडीच्या अग्रहक्काच्या भागामध्ये विभागलेले रुपये ७,५००.०० लाख . 


१७ ( अ ) ( ३ ) ( ६ ) 


उत्पादक सभासद : त्याने कमीत कमी एका भागाची मागणी केली पाहिजे व पोट - नियम ६ प्रमाणे प्रत्येक भागापोटी किमान रुपये १५,००० भरले पाहिजेत . 


१७ ( ब ) ( ५ ) 


सहकारी संस्था ( उत्पादक / बिगर उत्पादक / पणन ) : संस्थेने कमीत कमी एक भागापोटी मागितला पाहिजे व पोट - नियम ६ प्रमाणे प्रत्येक भागापोटी किमान रुपये १५,००० भरले पाहिजे . 


परिशिष्ट क्रमांक ४ - चालू 


उपविधी क्रमांक 


उपविधी योजना 


२६ 


संचालक मंडळ : ( १ ) संचालक मंडळामध्ये खालील सदस्य असतील . 


( अ ) उत्पादक व्यक्ती सभासदांनी निवडलेले १५ सदस्य राहतील व त्यांचा मतदार संघ वार्षिक सर्वसाधारण सभा ठरवेल . 


( ब ) संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी कारखान्याचे कार्यक्षेत्रातील सर्व गावातील कारखान्यांचे व्यक्ती उत्पादक सभासदांचा एक मतदार संघ राहील व त्यात साधारण सभेने मंजूर केलेल्या गावांचे उत्पादक सभासदांचे सर्वसाधारण गट हे सहकारी साखर कारखान्याच्या नोंदणीकृत गाळप क्षमतेप्रमाणे खालीलप्रमाणे असेल त्याचा मतदार संघ क्रमांक १ राहील . 


अ . क्र . 


नोंदणीकृत गाळप क्षमता ( प्रतिदिन गाळप मे . टन ) 


एकूण गट 


१ 


३५०० 


५ 


पोट - नियम क्रमांक २६ ( २ ) : सहकारी साखर कारखान्याच्या नोंदणीकृत गाळप क्षमतेप्रमाणे संचालक मंडळाची एकूण सदस्य संख्या , गणपूर्ती आणि रोटेशनप्रमाणे आरक्षण खालीलप्रमाणे असेल त्याची अंमलबजावणी ही राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे नियमाप्रमाणे करण्यात येईल . 


क्र . 


नोंदणीकृत 


मतदार 


मतदार 


मतदार 


मतदार 


मतदार 


मतदार 


गण 


शेरा 


दुरस्तीचे 


एकूण गट 


एकूण प्रतिनिधी 


दै . गाळप 


सघ 


संघ 


संघ 


सघ 


सघ 


संघ 


पुती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


कारण 


क्षमता प्र.मे.टन 


एक 


दोन 


तीन 


चार 


पाच 


सहा 


१ 


२ 


३ 


3 


8 


५ 


६ 


७ 


८ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


२६ ( २ ) 


३५०० 


५ 


१५ 


१ 


१ 


२ 


१ 


१ 


२१ 


99 


दैनिक गाळप क्षमतेत 


मतदार संघ १ मधून पाच गटातून प्रत्येकी तीन प्रतिनिधी याप्रमाणे एकूण १५ प्रतिनिधी निवडण्यात येईल . 


वाढ झाल्याने वाढीव क्षमतेप्रमाणे कायद्यातील तरतुदीशी सुसंगत करणेसाठी . 


मिलिंद भालेराव , प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) तथा सहनिबंधक , 

सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


अहमदनगर , २७ डिसेंबर २०२१ . 


७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


- 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


» 


वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ 

( २ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७ 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४ / ६ ९ ७ / सीआर -४ / 

१३ - सी , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 


( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ / जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी / 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 

चे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , 

दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम 

१५६ वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४ / जा.क्र . / पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / 

फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ८ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , भुसावळ यांचा दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचा शिफारस प्रस्ताव ( प्राप्त दिनांक २८ 

ऑक्टोबर २०२१ ) . 


आदेश 


क्रमांक विकास -२ / जनकल्याणअ.को.ऑप.सोसा . , भुसावळ / क . १५६ / अधिकार / ५१२४ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , संतोष बिडवई , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव या 
आदेशान्वये जनकल्याण अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव या बँकेचे खालील 
तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) , ( ५ ) , ( ६ ) , ( ७ ) , ( ९ ) , ( १० ) , ( ११ ) अपसेटप्राईस कायम करणेची तरतूद 
वगळून ( १२ ) , ( १३ ) , ( १४ ) , ( १५ ) , ( १७ ) , ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२२ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 


( १ ) 


" 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 


( २ ) 


सदर अधिकार हे कलम ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) 


संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार 

काढून 

घेण्यात येतील . 


( ४ ) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
४ 
( 4 ) संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे 

कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ६ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 

तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा . 
( ७ ) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


- 


९ 


( ८ ) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना 

अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे . 


( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळाच्या 

ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत . 


( १० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे 

अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहील . 


( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 

२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये , 


( अ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / 

१५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / 
किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


> 


( ब ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , जनकल्याण अर्बन को - ऑपरेटिव्ह 

क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( क ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 

राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही 
करावी . 


( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० खाली दिलेले वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर त्याचा 

कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार 


नाही . 


( इ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका 

वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( फ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा ( Cost of Process ) 

या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ , जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसुली अधिकारी 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही . 


( 1 ) वसुली अधिकाऱ्यांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस द्यावी . 


( II ) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची 

नोटीस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती ( Attachment ) ची कार्यवाही करावी , जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची 
जाहीर लिलावाने विक्री करावी . सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात 
यावी . 


( III ) जंगम जप्ती ( Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री 

करावी . तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या 
मिळकतीची जप्ती ( Attachment ) करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर ( ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर ) बोजे नोंद करावेत , 

सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी . 
( IV ) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / 

सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी 
प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा . सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व 
संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी . 


( V ) लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा . कायद्यातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची 

थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी . 


( VI ) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास , कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही 

बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला 
मिळाल्यापासून नऊ महिन्याच्या आत सादर करावा . आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून 
कर्जदाराचे नाव कमी करावे . 


( VII ) अशाप्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल . त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली 

पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी . 
( १३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 

संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या 
सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईज ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच 

सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी . 
( १४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व 

निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ , व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


वसुली अधिकारी यांचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . रविंद्र गोपाळ धांडे 


विक्री व वसुली संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील 
अधिकारी कार्यक्षेत्राप्रमाणे 


विक्री व वुसली अधिकारी , 
जनकल्याण अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट 
सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , 
तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव , 


भुसावळ तालुका . 


संतोष बिडवई , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव , 


जळगाव , १५ नोव्हेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


११ 


- 


1 


- 


वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ 

( २ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७ 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४ / ६ ९ ७ / सीआर -४ / 

१३ - सी , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 

२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ / जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी / 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , 

दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम 

१५६ वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४ / जा.क्र . / पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / 
फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक 

ऑक्टोबर २०१८ . 
( ८ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , भुसावळ यांचा दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ रोजीचा शिफारस प्रस्ताव ( प्राप्त दिनांक २८ सप्टेंबर 

२०२१ ) . 


> 


, 


३१ 


, 


आदेश 


, 


, 


क्रमांक विकास -२ / गुरुदत्त ग्रा.बि.शे.पत , भुसावळ / क . १५६ / अधिकार / ५५२३ / २०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

चे 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , संतोष बिडवई , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव या आदेशान्वये 
गुरुदत्त ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वराडसिम , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या 
वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
२ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) , ( ५ ) , ( ६ ) , ( ७ ) , ( ९ ) , ( १० , ( ११ ) [ अपसेटप्राईस प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून ] 
( १२ ) , ( १३ ) , ( १४ ) , ( १५ ) , ( १७ ) , ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२२ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 
( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 
( २ ) सदर अधिकार हे कलम ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ४ ) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ५ ) संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे 

कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ६ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 

तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा . 
( ७ ) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
७ 
( ८ ) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना 

अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे . 


. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


- 


( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळाच्या 

ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत . 


( १० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे 

अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहील . 


( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 

२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये , 


( अ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / 

१५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


, 


( ब ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , गुरुदत्त ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 

पतसंस्था मर्यादित , वराडसिम , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( क ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 

राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही 
करावी . 


, 


( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० खाली दिलेले वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर त्याचा 

कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार 


नाही . 


( इ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका 

वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( फ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) 

या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ , जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसुली अधिकारी 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही . 


( 1 ) वसुली अधिकाऱ्यांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस द्यावी . 


( II ) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची 

नोटिस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती ( Attachment ) ची कार्यवाही करावी . जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


१३ 


- 


1 


सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची 
जाहीर लिलावाने विक्री करावी . सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात 


यावी . 


( III ) जंगम जप्ती ( Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री 

करावी . तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या 
मिळकतीची जप्ती ( Attachment ) करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर ( ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर ) बोजे नोंद करावेत , 

सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी . 
( IV ) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / 

सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी 
प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा . सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व 
संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी . 


( V ) लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा . कायद्यातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची 

थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी . 


( VI ) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास , कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही 

बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला 
मिळाल्यापासून नऊ महिन्याच्या आत सादर करावा . आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून 
कर्जदाराचे नाव कमी करावे . 


( VII ) अशाप्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल . त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली 

पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी . 
( १३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 

संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या 
सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईज ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच 

सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी . 
( १४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व 

निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ , व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


वसुली अधिकारी यांचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . बाळू नामदेव पाटील 


विक्री व वसुली 
अधिकारी 


संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील 
कार्यक्षेत्राप्रमाणे 


विक्री व वुसली अधिकारी , 
गुरुदत्त ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , वराडसिम , तालुका भुसावळ , 
जिल्हा जळगाव . 


भुसावळ तालुका . 


संतोष बिडवई , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव , 


जळगाव , २३ 


नोव्हेंबर २०२१ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


- 


- 


वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ 

( २ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७ 


( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४ / ६ ९ ७ / सीआर -४ / 

१३ - सी , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 

२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ / जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी / 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , 
दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम 

१५६ वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४ / जा.क्र . / पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / 

फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ८ ) दि जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मिनिअल स्टाफ को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , जळगाव , तालुका जिल्हा 

जळगाव यांचा दिनांक ७ ऑगस्ट २०२१ रोजीचा शिफारस प्रस्ताव ( प्राप्त दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ ) . 


आदेश 


" 


क्रमांक विकास -२ / दि ज.जि.मध्य.सह.बँक मिनिअल स्टाफ सोसा.जळगाव / क . १५६ / अधिकार / ५५२४ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , संतोष बिडवई , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , जळगाव या आदेशान्वये दि जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मिनिअल स्टाफ को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 
जळगाव , तालुका - जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम 
( ३ ) , ( ५ ) , ( ६ ) , ( ७ ) , ( ९ ) , ( १० ) , ( ११ ) [ अपसेटप्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून ] ( १२ ) , ( १३ ) , ( १४ ) , ( १५ ) , ( १७ ) , ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती 
खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 
( २ ) सदर अधिकार हे कलम ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ४ ) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ५ ) संबंधित बँकेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे 

कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ६ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 
) 

तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा , 
( ७ ) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


१५ 


- 


1 


( ८ ) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना 

अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे . 


( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळाच्या 

ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत . 


( १० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे 

अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहील . 


( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 

२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये , 


, 


) 


( अ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / 

१५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


, 


" 


( ब ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती 

सहकारी बँक मिनिअल स्टाफ को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , जळगाव , तालुका - जिल्हा जळगाव ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


> 


, 


( क ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 

राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही 
करावी . 


( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर 

त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात 
येणार नाही . 


( इ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका 

वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( फ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) 

या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ , जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसुली अधिकारी 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही . 


( 1 ) वसुली अधिकाऱ्यांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस द्यावी . 


१६ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 
( II ) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची 

नोटिस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती ( Attachment ) ची कार्यवाही करावी , जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे 
सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची 
जाहीर लिलावाने विक्री करावी . सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात 
यावी . 


( III ) जंगम जप्ती ( Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री 

करावी . तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या 
मिळकतीची जप्ती ( Attachment ) करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर ( ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर ) बोजे नोंद करावेत , 

सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी . 
( IV ) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / 

सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी 
प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा . सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व 

संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी . 
( V ) लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा . कायद्यातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची 

थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी . 
( VI ) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास , कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही 

बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला 
मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा . आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून 
कर्जदाराचे नाव कमी करावे . 


( VII ) अशाप्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल . त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली 

पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी . 
( १३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 

संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या 
सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईज ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच 

सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी . 
( १४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व 

निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ , व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


वसुली अधिकारी यांचे नाव 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


हुद्दा 
३ 


१ 


२ 


४ 


५ 


१ 


श्री . भगवंत काशिनाथ दुसाने 


विक्री व वसुली 
अधिकारी 


विक्री व दुसली अधिकारी , 
दि जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 
मिनिअल स्टाफ को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट 
सोसायटी लिमिटेड , जळगाव , 
तालुका - जिल्हा जळगाव , 

. 


संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील 
कार्यक्षेत्राप्रमाणे 
जळगाव जिल्हा . 


संतोष बिडवई , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव , २३ नोव्हेंबर २०२१ . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


१७ 


- 


1 


- 


वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ 

( २ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७ 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४ / ६ ९ ७ / सीआर -४ / 

१३ - सी , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 

२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ / जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी / 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक / पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , 

दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम 

१५६ वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४ / जा.क्र . / पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / 

फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ८ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , यावल यांचा दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचा शिफारस प्रस्ताव ( प्राप्त दिनांक २ नोव्हेंबर 

२०२१ ) . 


, 


१ 


, 


आदेश 


" 


क्रमांक विकास -२ / पुरुषोत्तम महाजन ग्रा.बि.शे.सह.पत.चिनावल रावेर / क . १५६ / अधिकार / ५५२६ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , संतोष बिडवई , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव 
या आदेशान्वये पुरुषोत्तम महाजन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिनावल , तालुका यावल , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खालील 
तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) , ( ५ ) , ( ६ ) , ( ७ ) , ( ९ ) , ( १० ) , ( ११ ) [ अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद 
वगळून ] ( १२ ) , ( १३ ) , ( १४ ) , ( १५ ) , ( १७ ) , ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२२ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 
( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 
( २ ) सदर अधिकार हे कलम ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


> 


( ३ ) 


. 


संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ४ ) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ५ ) संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे 

कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ६ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 

तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा . 
( ७ ) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
७ 
( ८ ) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना 

अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


- 


( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळाच्या 

ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत . 


, 


( १० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे 

अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहील . 


( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 

२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये , 


> 


- 


- 


( अ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / 

१५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


" 


> 


, 


( ब ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , पुरुषोत्तम महाजन ग्रामीण 

बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिनावल , तालुका यावल , जिल्हा जळगाव ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


> 


} 


( क ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 

राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही 
करावी . 


( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० खाली दिलेले वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर त्याचा 

कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार 
नाही . 


( इ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका 

वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( फ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) 

या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ , जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसुली अधिकारी 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही . 


( 1 ) वसुली अधिकाऱ्यांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस द्यावी . 


( II ) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची 

नोटिस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती ( Attachment ) ची कार्यवाही करावी . जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


१ ९ 


- 


1 


सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची 
जाहीर लिलावाने विक्री करावी . सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात 
यावी . 


( III ) जंगम जप्ती ( Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री 

करावी . तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या 
मिळकतीची जप्ती ( Attachment ) करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर ( ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकावर ) बोजे नोंद करावेत , 

सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी . 
( IV ) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / 

सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी 
प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा . सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व 

संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी . 
( V ) लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा . कायद्यातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची 

थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी . 
( VI ) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास , कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही 

बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला 
मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा . आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून 
कर्जदाराचे नाव कमी करावे . 


न 


( VII ) अशाप्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल . त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली 

पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी . 
( १३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 

संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या 
सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईज ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच 

सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी . 
( १४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व 

निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ , व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


वसुली अधिकारी यांचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . सुधाकर नारायण राणे 


विक्री व वसुली 
अधिकारी 


संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील 
कार्यक्षेत्राप्रमाणे 


विक्री व वुसली अधिकारी , 
पुरुषोत्तम महाजन ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , चिनावल , तालुका यावल , 
जिल्हा जळगाव . 


रावेर तालुका . 


संतोष बिडवई , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव , २३ नोव्हेंबर २०२१ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


- 


- 


ऑगस्ट २०१४ . 


, 


> 


, 


वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ 

( २ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७ 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४ / ६ ९ ७ / सीआर -४ / 
१३ - सी , दिनांक 
, ३० 

. 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 

२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ / जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी / 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , 

दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम 

१५६ वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४ / जा.क्र . / पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / 

फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ८ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , धरणगाव यांचा दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचा शिफारस प्रस्ताव ( प्राप्त दिनांक ४ ऑक्टोबर 
२०२१ ) . 

आदेश 
क्रमांक विकास -२ / श्री सिद्धीविनायक ग्रा.बि.शे.पत.पिंप्री खु.धरणगाव / क . १५६ / अधिकार / ५५२७ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , संतोष बिडवई , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव 
या आदेशान्वये श्री सिद्धीविनायक ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंप्री खुर्द , तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे 
खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) , ( ५ ) , ( ६ ) , ( ७ ) , ( ९ ) , ( १० ) , ( ११ ) [ अपसेट प्राईस कायम करणेची 
तरतूद वगळून ] ( १२ ) , ( १३ ) , ( १४ ) , ( १५ ) , ( १७ ) , ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 
( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 
( २ ) सदर अधिकार हे कलम ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ४ ) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( 4 ) संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे 

कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ६ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 
( ६ 

तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा . 
( ७ ) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ८ ) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना 

अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे . 
( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळाच्या 

ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत . 
( १० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे 

अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहील . 
( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 

२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये , 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


२१ 


- 


, 


, 


( अ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / 

१५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 

१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 
( ब ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , श्री सिद्धीविनायक ग्रामीण 

बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंप्री खुर्द , तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव ” असा फलक लावता येऊ 

शकेल . 
( क ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 

राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही 

करावी . 
( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० खाली दिलेले वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर त्याचा 

कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार 

नाही . 
( इ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका 

वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 

अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
( फ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) 

या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ , जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसुली अधिकारी 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही . 
( 1 ) वसुली अधिकाऱ्यांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस द्यावी . 
( II ) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची 

नोटिस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती ( Attachment ) ची कार्यवाही करावी . जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे 
सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची 
जाहीर लिलावाने विक्री करावी . सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात 

यावी . 
( III ) जंगम जप्ती ( Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री 

करावी . तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या 
मिळकतीची जप्ती ( Attachment ) करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर ( ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर ) बोजे नोंद करावेत , 

सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी . 
( IV ) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / 

सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी 
प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा . सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व 

संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी . 
( V ) लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा . कायद्यातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची 

थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी . 
( VI ) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास , कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही 

बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 

कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला 
मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा , आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून 

कर्जदाराचे नाव कमी करावे . 
( VII ) अशाप्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल . त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली 

पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी . 
( १३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 

संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या 
सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईज ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच 

सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी . 
( १४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व 
निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ , व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे . 

परिशिष्ट 
वसुली अधिकारी यांचे नाव 

हुद्दा 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 
२ ३ 

५ 
श्री . संभाजी शंकरराव देसले विक्री व वुसली अधिकारी , 

विक्री व वसुली 

संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील 
श्री सिद्धीविनायक ग्रामीण बिगरशेती सहकारी अधिकारी कार्यक्षेत्राप्रमाणे धरणगाव 
पतसंस्था मर्यादित , पिंप्री खुर्द , तालुका धरणगाव , 

व एरंडोल तालुका . 
जिल्हा जळगाव . 

संतोष बिडवई , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
जळगाव , २३ नोव्हेंबर २०२१ . 

सहकारी संस्था , जळगाव . 


अ . क्र . 


१ 


४ 


१ 


- 


वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ 

( २ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७ 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४ / ६ ९ ७ / सीआर -४ / 
१३ - सी , दिनांक 

३० ऑगस्ट 

२०१४ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 

२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ / जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी / 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक / पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , 

दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम 

१५६ वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४ / जा.क्र . / पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / 

फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ८ ) कै . नामदेव खंडू ढाके ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निंभोरा बु . , तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव यांचा दिनांक १ 
सप्टेंबर २०२१ रोजीचा शिफारस प्रस्ताव ( प्राप्त दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ ) . 

आदेश 
क्रमांक विकास -२ / कै . नामदेव खंडू ढाके ग्रा.बि.शे.पत. निंभोरा / क . १५६ / अधिकार / ५६०२ / २०२१ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , संतोष बिडवई , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव 
या आदेशान्वये कै . नामदेव खंडू ढाके ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निंभोरा बु . , तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे 
खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) , ( ५ ) , ( ६ ) , ( ७ ) , ( ९ ) , ( १० ) , ( ११ ) [ अपसेट प्राईस कायम करणेची 


> 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 


- 


२३ 


( ४ ) 


तरतूद वगळून ] ( १२ ) , ( १३ ) , ( १४ ) , ( १५ ) , ( १७ ) , ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 
( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 
( २ ) सदर अधिकार हे कलम ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ५ ) संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे 

कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ६ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 
( 

तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा . 
) ( ७ ) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ८ ) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना 

अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे . 
( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळाच्या 

ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत . 
( १० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे 

अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहील . 
( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 

२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये , 
( अ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / 

१५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 

१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 
( ब ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , कै . नामदेव खंडू ढाके ग्रामीण 

बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निंभोरा बु . , तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( क ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 

राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही 

करावी . 
( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर 

त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात 

येणार नाही . 
( इ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका 

वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 

अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
( फ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) 

या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ , जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसुली अधिकारी 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही . 


, 


" 


२४ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ / चैत्र १० - १६ , शके १ ९ ४४ 
( 0 ) वसुली अधिकाऱ्यांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस द्यावी . 
( II ) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची 

नोटिस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती ( Attachment ) ची कार्यवाही करावी . जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे 
सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची 
जाहीर लिलावाने विक्री करावी . सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात 

यावी . 
( III ) जंगम जप्ती ( Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री 

करावी . तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या 
मिळकतीची जप्ती ( Attachment ) करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर ( ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर ) बोजे नोंद करावेत , 

सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी . 
( IV ) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / 

सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी 
प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा . सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व 

संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी . 
( V ) लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा . कायद्यातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची 

थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी . 
( VI ) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास , कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही 

बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला 
मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा . आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून 

कर्जदाराचे नाव कमी करावे . 
( VII ) अशाप्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल . त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली 

पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी . 
( १३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 

संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या 
सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईज ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच 

सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी . 
( १४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व 
निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ , व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे . 

परिशिष्ट 
वसुली अधिकारी यांचे नाव 

हुद्दा शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 

४ 
श्री . ललित सुरेश कोळंबे विक्री व वुसली अधिकारी , 

विक्री व वसुली 

संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील 
कै . नामदेव खंडू ढाके ग्रामीण बिगरशेती अधिकारी 

कार्यक्षेत्राप्रमाणे 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निंभोरा बु . , 
तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव , 

संतोष बिडवई , 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , जळगाव . 
जळगाव , २ ९ नोव्हेंबर २०२१ . 


, 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


५ 


१ 


. 


रावेर तालुका . 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


